महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल, 
२०२२ ते जून-२०२२ चे वेतन व वेतनावरील 
बाबींकरिता अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राअआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ मे, २०२२ 


वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिळ,२०२२. 
(२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक :- राअआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि. ११/०४/२०२२. 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०३/का-०४/२०२२-२३, 
दि. २१/०४/२०२२ चे पत्र व सहपत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल,२०२२ ते जून,२०२२ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील पत्र व सहपत्रान्वये शासनास विनंती केली 
आहे. त्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी बीम्स प्रणाळीवर 
उपलब्ध असलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील 
अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिळ,२०२२ ते जून,२०२२ चे वेतन व 
वेतनावरील बाबींकरिता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशिर्षा अंतर्गत एकूण रु.८३,९२,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये RIVA लक्ष ब्याण्णव हजार फक्त) 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०४ एप्रिळ,२०२२ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार संदर्भ क्रमांक-२च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोगास वेतन या बाबीकरीता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या १०%च्या मर्यादेत म्हणजेच एकूण 
रु.८,३९,२००/- (अक्षरी रुपये आठ लाख एकोणचाळीस हजार last फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. आयोगाच्या संदर्भ क्र.३च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार सदर वितरीत केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 


निधीपैकी रु.६,४०,३८३/- (रुपये सहा ores चाळीस हजार तिनठो त्र्याऐंशी फक्‍त) इतका निधी खर्ची 
पडला असून उर्वरित रु.१,९८,८१७/-(रुपये एक लाख अठ्ठयावन्न हजार आठशे सतरा फक्त) इतका 
निधी माहे एप्रिळ, २०२२ च्या वेतनावरील खर्चाकरीता वापरण्यात येईल. या बाबत आयोगाने 
उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्त शासनास सादर केली आहे. सद्यस्थितीत वित्त विभागाने वेतन या 
बाबीकरिता रु.१२,५८,८००/- (ART लाख Say SR आठशे फक्त) इतका निधी बीम्स 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
रु.१२,५८,८००/- (रुपये बारा लाख अठ्ठावन्न हजार आठशे फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगास माहे एप्रिल, २०२२ ते जून, २०२२ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता मागणी 
क्रमांक झेड ई ०१ २२३५, ए- २४९ अनिवार्य (३६) सहायक अनुदान (वेतन) अन्वये सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात माहे एप्रिल, २०२२ ते जून, २०२२ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता रु.१२,५८,८००/- (रुपये 
बारा लाख अठ्ठावन्न हजार आठशे फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उदिष्टाखाळी 
खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे 
वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द 
करण्यात येत आहे . 


अ. | तपश्लीलवार | सन २०२२-२३ | माहे मार्च, २०२२ चे | बिम्स प्रणालीवर | (माहे एप्रिल, 
क्र.  लेखाशीर्ष साठी वेतन, महागाई भत्ता | उपलब्ध अनुदान | २०२२. ते जून, 
अर्थसंकल्पीत | फरक मार्च-२०२२ २०२२ चे वेतन व 
अनुदान व व वेतनावरील वेतनावरील 
(एकूण रुपये) बाबींकरिता बाबींकरिता 
१०%नुसार (एकूण रुपये) 
(एकूण रुपये) 
षि २ ३ शिक. अ षु ६ 
हि ३६, सहायक | रु.८३,९२,०००/ | रु.८,३९,२००/- रु.१२,५८,८००/- | रु.१२,५८,८००/- 
अनुदाने - 
(वेतन) 
एकूण | रु.८३,९२,०००/ | रु.८,३९,२००/- रु.१२,५८,८००/- | रु.१२,५८,८००/- 
एकूण | (अक्षरी रुपये बारा लाख अटठ्ठावन्न हजार आठशे फक्त) 


४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 


येत असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२२-२३च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा वेतनावरील खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता 
घेण्यात यावी. वेतन या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या निधी त्याच उदिष्टासाठी खर्च 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 


करण्यात यावा. या आदेझान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपज्ञील, 
उपयोगिता WATT Utilization Certificate शासनांस तात्काळ सादर करावे. तसेच संदर्भ क्र. (9) 
मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 

५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

&. “सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग -२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल,२०२२ मधील अटींची तसेच सोबतच्या 
परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पुर्तता करण्याच्या अटीस अनुसरून सदर झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे.” 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०६११५५२११७१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA STATA व नांवाने, 


SHASHANK 
YASHWANT BARVE 


(ठाशांक य. बर्वे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


